प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया 
जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी 
व अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ४५ माजी 
मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र- १२/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जळल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांचे पत्र क्र. तांशा- 
२/२५/मा.मा.त. अंदाजपत्रक/२०२३, दि. ०५.०१.२०२४ 
प्रस्तावना 
राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ४५ 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ४८७.३२ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित ४५ मा.मा. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा १९३५.५४ स.घ.मी व मूळ सिंचन 
क्षमता ५४३.९५ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा १२२५.९३ स.घ.मी व सिंचन क्षमता २७९.१६ हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे ७०९.६१ स.घ.मी पाणीसाठा व २६४.८० हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उद्दिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित ४५ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 
नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी 
व अर्जुनी मोरगाव तालुक्‍यातील एकूण ४५ मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची 
अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ४८७.३२ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सत्याऐंशी लक्ष बत्तीस हजार फ़क्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


इतकी आहे. या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२?) या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे तलाव "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे saa नसल्यास निस्तार हक्‍क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीला तलाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५ दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे 960189 व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8 काम सुरू करण्यापूर्वी 

७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

) ५०% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8  १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

॥. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

॥. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्त विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 


0 


९) 


पृष्ठरपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


७ कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

८) दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व Maya शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

१०) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

११) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

१२) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

१३) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या ४५ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 

४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए ०७३ 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बाधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 

५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेशा प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१२५८५६७३२६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 2 ee 
NILKANTHRAO PATIL 222: 
(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
४ सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 


) 

) 

) 

) 

५ सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) 

) 

) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) 


९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११ आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 

१४ अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गोंदिया. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१. 


पृष्ठरपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी व अर्जुनी मोरगाव 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र अ 


तालुक्यातील ४५ माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 


झासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र- १२/जल-१ दिनांकः- १५ मार्च, २०२४. 


प्रचलित दुरुस्ती 
आर्थिक संकल्पीत प्रत्यक्ष दुरुस्ती न 
दुरुस्तीची आर्थिक संकल्पीत संकल्पीत | होत र नंतर 
। यापुर्वी | दुरुस्तीची डर मापदंडा नुसार | पाणी sas असलेले होत पुनर्स्थापीत 
अ. | जिल्ह्याचे | तालुक्या | कामाचे नांव व गट / सर्वे प्रति याया सिंचन असलेले । पुनर्स्थापीत 
क्र. | नांव चे नांव क्र ae ae सघमी ae साठवण | mat | पाणी । सिंचन | होणारा । होणारी 
; : ay (रु. लक्ष) किंमत दुरुस्तीच्या क्षमता हेक्टरी साठवण क्त पाणी सोंडा सिंचन 
किंमत रक्कमेची (सघमी) (सघमी) हलत गी क्षमता 
टक्केवारी अवे. eb (हेक्‍टर) 
व्यि २ ३ FB 4 & | 8 | ८ ९ | 9 | toad: | १२ १३ | १४ | 
विभाग - ल.पा. जि.प. गोंदिया 
ear निगवे | AS: जांभूरटोला 
१ | गोंदिया | आमगांव यी २०१२ १७.१६ ३८८०५ १५.९३ ४४.२२ | ७.८७ | ३२.०० ४.३० १२.२२ ३.५७ 
गा याता ह्यात खुर्सिपार 
२ । गोंदिया । आमगांव aes 2092 ७.९७ ४६९०८ १९.२६ १७.०० | ७.६९ ८.०० २.१० ९.०० ५.५९ 
गोंदिया | आमगांव | TS: खुर्सिपार 
३ | गोंदिया | आमगांव na 2092 ९.४५ ४६७०५ १९.१७ २०.२५ । ४.८५ १२.०० ३.०० ८.२५ १.८५ 
wer तगत जातच कोपिटोला 
४ | गोंदिया | आमगांव i? २०१० १३.५८ ४५६३७ १८.७४ २९.७७ । ३.२० १७.८० ०.५० ११.९७ २.७० 
तका Pee मा.मा.त.दु. करंजी 
५ | गोंदिया | आमगांव ee २००९ १०.६३ १६२८६ ६.६९ ६५.२८ | २०.७२ | ४५.२० | १३.१० | २०.०८ ७.६२ 
23५ 
६ | गोंदिया | आमगांव | मा.मा.त.दु. बोथली ७१ | २०१० १९.३८ २०२६२ ८.३२ ९५.६७ | २१.६२ | ६५.०० ६.०० ३०.६७ १५.६२ 
मा.मा.त.दु. टोयागोदी 
७ | गोदिया | देवरी . २०१३ ११.८७ १७१७४ ७.०५ ६९.०९ | १८.६० | ५८.७३ ८.०० १०.३६ १०.६० 
मा.मा.त.दु. RISER, 
८ | गोदिया | देवरी 1 २०१२ ७.३० ४३५६१ १७.८८ १६.७५ | ३.८० १४.२४ २.०० २.५१ १.८० 
] 


पृष्ठरपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


९ | गोदिया देवरी । मा.मा.त.दु. डवको, ५१ | २०१३ ११.८६ ११८९२ ४.८८ ९९.७६ | २४.९० | ८४.८० | ११.०० १४.९६ १३.९० 
मा.मा.त.द. बोरगाव बा. 
१० | गोदिया देवरी . २०१० ११.८२ १३३०६ ५.४६ ८८.८६ | 20.40 | ७५.५३ ९.०० १३.३३ ११.५० 
मा.मा.त.द. आमगाव, 

११ | गोदिया देवरी = २०११ ९.४३ २३८०१ ९.७७ ३९.६१ ९.१० ३३.६७ ४.०० ५.९४ ५.१० 
सडक मा.मा.त.दु. उशिखेडा 

१२ | गोदिया अर्जुनी २०१० १३.२२ १९६१० ८.०५ ६७.४१ | १६.८८ | ४५.०० ८.०० २२.४१ ८.८८ 
अर्जुनी ८७ 

१३ | गोदिया ee HS वय) 2093 ९.०४ १०७४० ४.४१ ८४.१५ | ३४.४४ ६२.०० २५.०० २२.१५ ९.४४ 
अर्जुनी (वृंदावनटोला) ४३६ ईं र हद " ; र san 
सडक वं 

१४ | गोदिया अर्जुनी मा.मा.त.दु. खजरी ६६९ | २०१३ १६.४१ १३६६९ ५.६१ १२०.०६ | ३७.९४ | १०१.५० | २७.०० १८.५६ १०.९४ 

१५ | गोदिया न ळे Sea St 2093 ३०.७६ ३७३३४ १५.३३ ८२.३९ २८.२६ ६८.०० १५.०० १४.३९ १३.२६ 
अर्जुनी खुर्सिपार ९८ . . . . . . . . 
सडक | मा.मा.त.दु. खेरी हमेशा 

१६ | गोदिया अर्जुनी २०१० ३.७१ ४८४७८ १९.९० ७.६५ ४.२८ ६.०० २.५० १.६५ १.७८ 
अर्जुनी ०९ 
सडक 

१७ | गोदिया अर्जुनी मा.मा.त.दु. खैरी ३०७ २०१३ ९.६३ २३१३७ ९.५० ४१.६० । १३.१० ३२.०० १०.०० ९.६० ३.१० 

१८ | गोदिया त्व मा.मा.त.दु. कोयलारी २०१० १८.०५ ३०१२२ १२.३७ ५९.९३ १८.०० | ४८.०० १२.०० ११.९३ ६.०० 
अर्जुनी २३०,२३२ ० i 1२. वि र र ह . 

१९ | गोंदिया अर्जुनी नावी ताच पतीची २००० ६.१२ ३८१०७ १५.६५ १६.०५ ४.५० ७.५४ २.११ ८.५१ २.३८ 
मोरगाव | गट क्रं. २२९ मौजा खांबी । य क्ल न ग ) र 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 

२० । गोंदिया यं गट क्रं. ५८ मौजा २०१२ २४.०७ ३२२२२ १३.२३ ७४.६९ |। २०.९२ | ३५.१० ९.८३ ३९.५९ ११.०९ 
मोरगाव 

सिलेझरी 

२१ | गोंदिया अजुंनी TAO SON) 2092 ३.९४ ३८२५५ १५.७० १०.७९ ३.०२ ५.०७ १.४२ ५.७२ १.६० 
मोरगाव | गट क्र. २८ मौजा निलज न ह र " न £ न * 

२२ | गोंदिया वी. २०१२ ६.२७ २६२९० १०.७९ २३.८५ ६.६८ ११.२१ ३.१४ १२.६४ ३.५४ 
मोरगाव | गट क्रं. २९ मौजा निळज * कः ग न र र्‍ र 

२३ | गोंदिया | अजुनी | मा.मा. तलाव दुरूस्ती २०११ ६.६२ ३८५८९ १५.८४ १७.१८ ४.८१ ८.०७ २.२६ ९.११ २.५५ 


पृष्ठरपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


मोरगाव गट क्रं. २०४ मौजा 
ईळदा 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
२४ । गोंदिया Panes गट क्रं. १७४ मौजा २०१२ ९.७८ १८०४७ ७.४० ५४.२४ | १५.१९ | २५.४९ | ७.१४ २८.७५ ८.०५ 
कन्हाळगांव 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
२५ | गोंदिया ae गट क्रं. १७९ मौजा २००० १०.१२ २२८३६ ९.३८ ४४.३० | १२.४१ | २०.८२ | ५.८३ २३.४८ ६.५८ 
मोरगाव होडी 
येलोडी 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
२६ | गोंदिया pa गट क्रं. १५६ मौजा २००० ४.५७ ३७०३३ १५.१९ १२.३५ | ३.४६ ५.८० १.६३ ६.५५ १.८३ 
मोरगाव sae 
येलोडी 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
२७ । गोंदिया नाव गट क्रं. १४ मौजा २००० १.१० ३६८८० १५.१५ २.९८ ०.८३ १.४० ०.३९ १.५८ ०.४४ 
जब्बारख्रेडा 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
गोंदिया अर्जुनी क़ ह जता 
२८ | गोंदिया a गट क्रं. १६८ मौजा घाटी | २००२ १४.८८ ३८८२० १५.९३ ३८.३४ | १०.७४ | १८.०२ | ५.०५ २०.३२ ५.६९ 
पळसगांव 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
गोंदिया अर्जुनी eo 
२९ | गोंदिया ae गट क्रं. ८३ मौजा घाटी | २००३ ३.०९ ३६२५३ १४.८९ ८.५२ २.३९ ४.०० १.१२ ४.५२ १.२६ 
पळसगांव 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३० | गोंदिया बी गट क्रं. २१४ मौजा २००३ ६.२५ ३२३८८ १३.२९ १९.३१ ५.४१ ९.०८ २.५४ १०.२३ २.८७ 
सुरबन 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३१ | गोंदिया as गट क्रं. १९६ मौजा २००४ १.५४ ३७३३० १५.३५ ४.१२ १.१५ १.९४ ०.५४ २.१८ ०.६१ 
ईटखेडा 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३२ | गोंदिया ह. वानी गट क्रं. १०० मौजा २००२ २.३२ ३५४३८ १४.५९ ६.५३ १.८३ ३.०७ ०.८६ ३.४६ ०.९७ 
मोरगाव क ला 
विहिरगांव बडर्या 


पृष्ठरपैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


मा.मा. तलाव दुरूस्ती 


गोंदिया अर्जुनी ह मौजा 
३३ | गोंदिया या गट क्रं. १०६ मौजा २००२ ४.२३ ३६३०२ १४.९२ ११.६४ । ३.२६ ५.४७ १.५३ ६.१७ १.७३ 
मोरगाव ति वता 
विहिरगांव बडर्या 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३४ | गोंदिया त गट क्रं. ७२ मौजा २००३ १३.८४ ३८६७२ १५.८८ ३५.७८ । १०.०२ | १६.८२ | ४.७१ १८.९६ ५.३१ 
मोरगाव ron 
/ a 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३५ | गोंदिया गोव गट क्रं. १८१ मौजा २००३ ३९.४५ २४२८६ ९.९७ १६२.४४ | ४५.५० | ७६.३५ | २१.३९ | ८६.०९ २४.१२ 
मोरगाव त मली 
/ कोडका 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३६ | गोंदिया का गट क्रं. ५३ मौजा २००१ ६.३९ ३८६३७ १५.८६ १६.५४ | ४.६३ ७.७७ २.१८ ८.७७ २.४६ 
मोरगाव oe 
भी 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३७ | गोंदिया evan गट क्रं. ७६७ मौजा २००२ १.७७ ३६६०३ १५.०४ ४.८३ १.३५ २.२७ ०.६४ २.५६ ०.७२ 
खामखुर्रा 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३८ | गोंदिया aes गट क्रं. 399 मौजा २००१ ९.३८ ३७९८५ १५.५८ २४.७१ । ६.९२ | ११.६१ । ३.२५ १३.१० ३.६७ 
खामखुर्रा 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
३९ | गोंदिया व जळ गट क्रं. १०७ मौजा २००२ ३४.९५ २९१३६ ११.९६ ११९.९८ | ३३.६१ | ५६.३९ | १५.८० | ६३.५९ १७.८१ 
गंधारी 
go | गोंदिया 0000100. 0. २०१० १८.६१ ३५९१४ १४.७४ ५१.८३ | १४.५२ | २४.३६ | ६.८२ २७.४७ ७.६९ 
मोरगाव | गट क्रं. १५२ मौजा गुढरी न ; a 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
४१ | गोंदिया ae गट क्रं. 939 मौजा २०१२ ५.२० २७९४२ ११.४७ १८.६० ५.२१ ८.७४ २.४५ ९.८६ २.७६ 
मोरगाव उमरी 
उमरी 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
४२ । गोंदिया ही तही गट क्रं. ७१ मौजा २०१२ ३.६५ ३६२१९ १४.८७ १०.०८ | २.८२ ४.७४ १.३३ ५.३४ १.५० 
मोरगाव दारी 
अरततोंडी 


पृष्ठरपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२४/प्र.क्र-१२/जल-१ 


अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
४३ | गोंदिया वी अमी गट क्रं. ०७ मौजा २०१२ ८.३४ ११६४५ ४.७८ ७१.५६ | २०.०४ | 33.63 | ९.४२ ३७.९३ १०.६२ 
जरूघाटा 
अर्जुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
४४ | गोंदिया य गट क्रं. १४८ मौजा २०११ ८.२८ ३८६५२ १५.८५ २१.४४ । ६.०१ | १०.०८ | २.८२ ११.३६ ३.१८ 
मोरगाव a 
पौनी 
अजुनी मा.मा. तलाव दुरूस्ती 
sy | गोंदिया बोराचे गट क्रं. १९९ मौजा २०११ १.२८ ३७५२६ १५.४१ ३.४१ ०.९६ १.६० ०.४५ १.८१ ०.५१ 
मोरगाव es 
पौनी 
एकुण ४८७.३२ १९३५.५४ | ५४३.९५ | १२२५.९३ | २७९.१६ | ७०९.६१ | २६४.८० 
एकूण रुपये ४८७.३२ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सत्याऐंशी लक्ष बत्तीस हजार फ़क्त) 
(प्र. नि. पाटील) 


महाराष्ट्र शासन 


कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 


पृष्ठरपैकी९ 


